पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्‍यातील 
इजिमा ५२ ते किरकिरेवाडी मरकटवाडी 
अवर्गीकृत रस्ता रस्ते विकास योजना २००१-२१ 
मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ सप्टेंबर, २०२२. 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१३/२८६५, दि.२९/०८/२०२२. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये 
पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील इजिमा ५२ ते किरकिरेवाडी मरकटवाडी हा अवर्गीकृत 
रस्ता, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास 
सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच रस्त्याचे महत्त्व विचारात घेता, सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व रस्त्याचे 
महत्त्व तसेच प्रस्तुत रस्त्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ जमीन उपलब्ध करून देण्यास तयार असल्याबाबत 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी सादर केळेला अहवाल विचारात 
घेऊन, पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्‍यातील खालील रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी) नंतरचा क्रमांक 


lhe . | इजिमा ५२ते किरकिरेवाडी | 0/00 ते 2/g00 | 2.400 कि.मी. ।ग्रामीण मार्ग-११८ 
मरकटवाडी रस्ता. 


एकूण २.६०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण 


मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २.६०० कि.मी.ने वाढ होवून एकूण लांबी (४२९९.३७--२.६००) म्हणजेच 
४३०१.९७ कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०३/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९०७१६२९३१००१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN 2isicczisanrsrusiaionconscvons 


rashtra, 
2.5.4,.20=3021 bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f19aca6383a 1 2fed6cff4849d78e22 
4a, pseudonym=44879507 ASSBADCE1C62B2D52FC25354CEO8SDFF, 
serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAQE9FOD 1 37FEABOBBCB16CAC 
F2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2022.09.07 16:36:36 +05'30' 


(ग.सं.कचरे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

२) विभागीय आयुक्त, कोंकण. 

३) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 

विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात 

यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

जिल्हाधिकारी, पालघर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


tof 
4 
द 
9 


~~ «nae re <->. "८. ६-> 


पृष्ठ २ पैकी 2 


